जवाहर शिक्षण संस्था, US, संचालित 
जवाहर विद्यालय,बुधगाव, सांगली या मराठी 
माध्यमाच्या प्राथमिक शाळेचे, सांगली शिक्षण 
संस्था, सांगली या संस्थेस हस्तांतरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३०२१/प्र.क्र.३५६/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक ATMS २०११/(२१०/११)/माशि-३ दिनांक १७ 
फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांचे जा.क्र.शिउसं/प्राथ- 
२/हस्तांतरण/कोवि/२१ /१५६८७, दिनांक ०९ ऑगस्ट 2029 चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
जवाहर शिक्षण संस्था, सांगली, संचालित जवाहर विद्यालय, बुधगाव, सांगली या मराठी माध्यमाच्या 
अनुदानित प्राथमिक शाळेचे, सांगली शिक्षण संस्था, सांगली या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन 
पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे, सांगली शिक्षण संस्था, सांगली या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास खाली नमूद अटी व 
शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली 
जाणार नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व 
शर्तीमध्ये बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(3) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: AME २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(५) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व ara भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशतींचा 
नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३०२१/प्र.क्र.३५६/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील 
अटी/शर्ती व्यतिरिक्त आवश्‍यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही 
१५ दिवसांत करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०४१७२७४६७९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pradip Suresh 
Padole 


(प्रदीप पडोळे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 

३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सांगली 

४) अध्यक्ष/ सचिव, जवाहर शिक्षण संस्था,सांगली 

५) अध्यक्ष/ सचिव, सांगली शिक्षण संस्था,सांगली 

६) निवडनस्ती (एसएम-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


